अर्थसंकल्पीय अनुदान वर्ष २०१८-१९. 

नगरपालिका व नगरपालिकांच्या (स्थानिक संस्था) 
पाणी पुरवठा व जलनिः:स्सारण योजनांसाठी 
सहाय्यक अनुदान. 

लेखाशिर्ष वाय-२, २२१५, (२२१५ १६४७) 

(वेतनेत्तर) नगर परिषद, मंगळवेढा, जि.सोलापूर) 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः मजीप्रा-२०१८/प्र.क्र.७१/पापु-२१ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, लोकमान्य टिळक मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख :- २८ फेब्रुवारी, २०१९ 


वाचा :- 
१) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दिनांक २ एप्रिल, २०१८ 
२) पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः सुनिअ २०१४/प्र.क्र.३४४/पापु-२२, दिनांक 
२६ ऑक्टोबर, २०१८ 
३) पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः मजीप्रा २०१८/प्र.क्र.9१/पापु-२१, दि.११ 
जानेवारी, २०१९ 


शुध्दीपत्रक :- 


उपरोक्त वाचा मधील संदर्भाधीन क्र.३ येथील शासन निर्णयातील वाचा मधील अ.क्र.२ येथील पाणी 
पुरवठा व स्वच्छता विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : सुनिअ २०१४/प्र.क्र.३४४/पापु-२२, दिनांक २६ ऑक्टोबर, 
२०१८ च्या ऐवजी दिनांक २६ डिसेंबर, २०१८ असे वाचण्यात यावे. 


सदर शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१९०२२८१८५००१६७२८ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 
Mahe 


ndra B: 
Hajari — 


(म.बा. हजारी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


«७ मा.विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः मजीप्रा-२०१८/प्र.क्र.9१/पापु-२१ 


मा.विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधान परिषद यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

महालेखापाल, महाराष्ट्र - १, (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता) ओल्ड सी .जी .ओ . इमारत, न्यू 
मरीन लाईन्स, १०१, महर्षी कर्वे मार्ग, मुंबई - ४०० ०२०. 

महालेखापाल, महाराष्ट्र -२, (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता ) भारतीय लेखा व लेखापरीक्षा विभाग 
कार्यालय, सिव्हिल लाईन्स, वेस्ट हायकोर्ट रोड, नागपूर - ४४० ००१. 

महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. (५ प्रतींसह) 

मा. मंत्री, (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. राज्यमंत्री, (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

नियंत्रक अधिकारी तथा अवर सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१ 
आहरण व संवितरण अधिकारी तथा संचालक, पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था, सिडको भवन, बेलापूर, 
नवी मुंबई (५ जादा प्रतीसह) ४०० ६१४ 

मुख्याधिकारी, मंगळवेढा नगरपरिषद, जिल्हा सोलापूर 

उप कोषागार अधिकारी, कोकणभवन, बेलापूर, नवी मुंबई- ४०० ६१४ . 

कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग, कार्यासन क्रमांक व्यय- 3, बीयुडी- १८, अर्थोपाय, मंत्रालय, मुंबई - yoo 
०३२. 

कक्ष अधिकारी ,नियोजन विभाग, कार्यासन क्रमांक १४४३, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 

पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, कक्ष अधिकारी, कार्यासन क्रमांक पापु-०४, पापु-०५, पापु-२०, पापु-२२ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ००१ 

ग्रंथालय, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ६ वा मजला, विधानभवन, मुंबई ४०० ०३२. 

निवडनस्ती (पापु-२१) 


